सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक 
१/४/१९७४ ते ३१/३/१९९६ या कालावधीच्या 
दि.१/८/२००१ रोजी प्रसिध्द अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमधील सुधारणा.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र. ३३/आस्थापना-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-११९४/सी आर ३६/भाग-२/आस्थापना-१ 
दिनांक १/८/२००१. 


शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-११९४/सी आर ३६/भाग-२/आस्था-१ दिनांक 
१/८/२००१ नुसार अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता, (स्थापत्य) संवर्गाची दिनाक १.४.१९७४ ते ३१.३.१९९६ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमधील काही अभियंत्यांनी 
त्यांच्या नावामधील दुरुस्तीबाबत, जन्मदिनांक सुधारित करण्याबाबत तसेच ज्येष्ठता यादीमध्ये नांव समाविष्ट 
करण्याबाबत निवेदने सादर केली आहेत. त्यानुसार संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नांवासमोरील माहिती 
सुधारित करुन सुधारित माहितीचे विवरणपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८२९१५२११६३३१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vikram Nivrutti ५७५७५००५०० 


2.5.4.20=68e604684d5ae3908b43f3994a5d621ae70aea82367774 
2131dbe7e69348f436, 


Dhamal ee 
(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई 
२. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
३. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, Fass, Aas 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र. ३३/आस्थापना-१ 


. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
षु 
प 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई/ठाणे/पुणे/नांदेड 
सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंता (अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, मुंबई,ठाणे, पुणे, नांदेड यांच्या 
मार्फत) 


७. कक्ष अधिकारी -संगणक कक्ष/आस्थापना-३/सेवा-३ 


निवडनस्ती-आस्थापना-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(अपदवीधर )कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाच्या सन १.४.१९७४ ते ३१.३.१९९६ या कालावधीमधील अंतिम जेष्ठतासूची परिपत्रक क्र. जेष्ठता ११९४/ 
सी आर ३६/भाग क्र.२/आस्थापना-१ दि. १ ऑगस्ट २००१ मधील सेवातपश्लीलामध्ये दुरुस्ती/सुधारणांबाबतचा THA 


(क्र.ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.३३/आस्थापना-१ दि.२९ ऑगस्ट,२०१८ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. | जेष्ठता नांव मंडळाचे | शौक्षणिक | जन्म नियमित कार्यव्ययी । जात शेरा 
क्र । क्र./ नांव | अर्हता | दिनांक | अस्थायी आस्थापने । प्रवर्ग 
सुधारित आस्थापने । वरील नेमणूक 
जेष्ठता क्र. वरील नेमणूक, दिनांक 
दिनांक 
eal ? 3 8 y § 9 टॅ 16 11% | 

i १८७६अ | श्री.विनय सुरेश  । मुंबई डी.सी.ई | 9.9.64 | ९.१०.१९८५ इ.मा.व. । ज्येष्ठता यादीमधील क्र. -१८७६अ' हा 

चवंडे जेष्ठता क्रमांक निश्चित करण्यात येत आहे. 

२ | ago ' श्री.एस.व्ही.कुलक | मुंबई WEI | २०.७.६२ | ५.६.१९८९ ज्येष्ठता यादीमधील १९९०अ हा जेष्ठता 

र्णी कोर्स क्रमांक निश्चित करण्यात येत आहे. 

३ । २२२२ श्री. एस.जी. पेठे | ठाणे डी.सी.ई | १०.५.६२ ।१.७.१९९२ रकाना क्र. ५ येथील शौक्षणिक अर्हता 
-प्रॅक्टीकल* ऐवजी -डी.सी.ई.' aft सुधारित 
करण्यात येत आहे. 

४ | २२२५ | Meh der ठाणे सर्व्हेअर | १६.२.६३ ।१.७.१९९२ रकाना क्र. ५ येथील शौक्षणिक अर्हता 
-प्रॅक्टीकल' ऐवजी -सर्व्हेअर' अशी सुधारित 
करण्यात येत आहे. 

५ | २३१५अ श्री.वि.रा.नरवाडे | नांदेड ड्राफ्टसम | 2.2.48 ।३०.३.१९९४ ज्येष्ठता यादीमधील -२३१५३' हा जेष्ठता 

न कोर्स/ क्रमांक निश्चित करण्यात येत आहे. 


डी.सी.ई. 


अ. | जेष्ठता नांव मंडळाचे | शौक्षणिक | जन्म नियमित कार्यव्ययी । जात शेरा 
क्र | क्र./ नांव | अर्हता | दिनांक | अस्थायी आस्थापने | प्रवर्ग 
सुधारित आस्थापने । वरील नेमणूक 
जेष्ठता क्र. वरील नेमणूक, दिनांक 
दिनांक 
६ | २३४२ श्री.एन.एम.पायाळ पुणे SMS | २४.६.६९ | २२.१२.९४ अ.जा. रकाना क्र.३ मधील नाव श्री. -एस.एस.पैयाल' 
/बी.ई. ऐवजी 


-एन.एम.पायाळ' असे सुधारित 
करण्यात येत आहे. 

रकाना क्र. ४ मधील मंडळ कार्यालय 
उस्मानाबाद ऐवजी पुणे असे सुधारित 
करण्यात येत आहे. 

रकाना क्र. ५ मधील शौक्षणिक अर्हता 
-डी.सी.ई.' ऐवजी -डी.सी.ई./बी.ई.' अशी 
सुधारित करण्यात येत आहे. 

रकाना क्र.६ मधीलळ जन्मदिनांक 
-२६.६.६९' ऐवजी -२४.६.६९' अशी सुधारित 
करण्यात येत आहे. 


